फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्था सुरु करणे, विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे व सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
क्षमतेत वाढ करणे इ. साठी शासन मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता(१०)/२०२३-२४/ 
(942, दि.२४.०८.२०२३. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात नवीन औषधनिर्माणशञास््र संस्था सुरु करणे, विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे व सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे इ. साठी कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासन मान्यता देण्याबाबत 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून खालील 
तक्त्यात दर्शविल्यानुसार Annexure - A 8 मध्ये नमूद संस्थांना प्रचलित अटी व शातींच्या 
अधीन राहून कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अर्ज/ प्रस्ताव सहपत्र 

णि १ | नवीन औषधनिर्माणशास्त्र संस्था सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत | Annexure - A 
आहे. 
०२ | विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे व सध्या सुरू | Annexure -B 
असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती: 
१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 


२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी Hite ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


३) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता सोबतच्या Annexure - A व 8 मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

४ शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया ,नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


५) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


६) सदर पदविका / पदवी / पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 
संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


७) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन fear 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात 
यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच 
विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


९) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 


१9 रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र MASH site रॅगिंग अक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 


३. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य व संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, त्या संस्थांकडून 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 


संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये या शासन 
मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरीता संचालक, तंत्र शिक्षण व संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी आवश्‍यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित 
करावेत. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२५१७५७४६१७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 
Date: 2023.08.25 18:00:52 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) 

) 
) 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 

इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षणविभाग), नवी दिल्ली. 

९) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


PCI-9056 


PCI-8555 


PCI-8932 


PCI-6676 


INSTITUTE NAME 


R. G. Institute of Pharmacy, Gat 
No. 18, Jawali Road, At. Post. 
Aurala, Tal. Kannad, Dist. 
Aurangabad 


Late Shree Fakirbhai Pansare 
Education fourndation's College 
of Pharmacy, At. Pimpal Khunte, 
Tal. Maval, Dist. Pune 


Hon. Shri. Shankarrao Takekar 
Institute of Pharmaceutical 
Science and Research, Garware 
Stop, Near Bafna Ware house, 
Sayyad Pimpri, Nashik 422 203 


St. Wilfred Institute of 
Pharmaceutical Science and 
Research, Mira Road (East), 
Thane 401107 


Un-Aided PHARMACY 
Un-Aided PHARMACY 


Un-Aided PHARMACY 


Un-Aided PHARMACY 


Annexure A 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.57/TE-4, Dated- 25th August, 2023. 
List of New Institute , Approved by PCI for A.Y. 2023-24 


UNDER GRADUATE 


Diploma 


UNDER GRADUATE 


UNDER GRADUATE 


UNDER GRADUATE 


Page 1 of 1 


COURSE 


NAME 2022-23 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Bachelor of 
Pharmacy 


Pharmacy Maharashtra State Board of 
Technical Education 
Mumbai 


Dr.Babasaheb Ambedkar 


Technological University, 
Pharmacy 


Lonere 
Pharmacy 


Diploma in 
pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Bachelor of 
Pharmacy 


Bachelor of University of Mumbai 


Pharmacy 


INTAKE A.Y. 


APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2023-24 


Annexure B 


Higher and Technical Education Department G.R.No.Manyata-2023/C.R.57/TE-4, Dated- 25th August, 2023. 
List of New Course, Increase in intake in existing Unaided Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2023-24 


INSTITUTE NAME 


PCI-2939 Indrayani Vidya Mandir's Un-Aided PHARMACY 
Krishnarao Bhegade Institute of 
Pharamaceutical Education & 
Research, Talegaon-Chakan Road, 
Talegaon Dhabhade, Taluka Maval, 
Dist Pune 410507 


PCI-1792 | Walwa Taluka Education Societys S | Un-Aided PHARMACY 
D Patil Institute of Pharmacy Urun 
Islampur, S D Patil Nagar, Urun 
Islampur Sangli, 415409 
PCI-5358 | B.R. Harne College of Pharmacy, Un-Aided PHARMACY 
111/3, Karav, Vangani, Taluka 
Ambernath, Dist.Thane 
421503 


UNDER GRADUATE 


POST GRADUATE 


POST GRADUATE 


UNDER GRADUATE 


UNDER GRADUATE 


Page 1 of 1 


COURSE 
NAME 


Bachelor of 
Pharmacy 


Master of 
Pharmacy 


Master of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Pharmacy 


Pharmacology 


Pharmaceutics 


Pharmacy 


Pharmacy 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


University of Mumbai 


INTAKE A.Y. 
2022-23 


APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2023-24 


